मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक 
आस्थापनेवरील राज्यपालांचे 
परिवार प्रबंधक या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती विहीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राजभ-२०२३/२३२/प्र.क्र.८०/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९.०७.२०२३ 


वाचा :- १) महसूल व वन विभाग, शासन आदेशा, क्र.प्रतिनि-२०२३/प्र.क्र.३६/ई-१, 
दि.१५.०२.२०२३ 
२) राजभवन सचिवालयाचे, कार्यालयीन आदेशा, क्र.राजभ/रापप्र/ 
आस्था-१/अका/प्र.क्र.२१०/२०२१/७८५, दि.१७.०३.२०२३ 


प्रस्तावना-: 


मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या आस्थापनेवर श्री.अरुण आनंदकर, 
अपर जिल्हाधिकारी यांची राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक या पदावर संदर्भ क्र.१ येथील 
शासन आदेशा, दिनांक १५.०२.२०२३ अन्वये प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
त्यास अनुसरुन मा.राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार श्री.अरुण आनंदकर, 
राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती विहीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


श्री.अरुण आनंदकर, मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती 
पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेत :- 


१. श्री.अरुण आनंदकर यांचा मा.राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक (वेतनस्तर एस २५ : ७८८०० - 
२०९२००) या पदावरील कालावधी ३ वर्षाचा असेल. 


२. प्रतिनियुक्ती कालावधीत कोणत्याही प्रकारचा प्रतिनियुक्ती भत्ता त्यांना अनुज्ञेय 
होणार नाही. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे इ.काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील प्रतिनियुक्ती 
संबंधातील तरतूदी तसेच महाराष्ट्र शासन साप्रवि, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही- 
२०११/प्र.क्र.१३७/कार्या.१२, दि.१७.१२.२०१६ व झासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही- 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२३/२३२/प्र.क्र.८०/२०-अ 


२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, दि.१६.०२.२०१८ मधील तरतूदी श्री.अरुण आनंदकर 
यांना बंधनकारक राहतील. 


२. सदर झासन निर्णय महसूल व वन विभाग/ई-१ यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फफणा-णाधीावा9५1.४20०.ा या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२०१११०४२२४०७ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by DILIP NANDKUMAR 


Di 
DESHPANDE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=04b1da429ec 9f808e2f142fb8df848a9c 
N A N D K U M A R 440a68828f95757 1 e8bbc53318e3a6f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

erialNumber=9A444B962C8442B754FC834318 


st 
D ) E H Pp A N D ) E 3DBEA1519A71F4DOCDOASCCA8BF9534EF3A0 
A8, cn=DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 


Date: 2023.07.20 11:12:15 +05'30' 


(दिलीप देडापांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई - ४०० ०३५. 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
। महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
४. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
६. वित्तविभाग/कार्यासन आपुक कक्ष / व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई, 
; श्री.अरुण आनंदकर, राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


